सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी समग्र 
शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) 
कार्यक्रमासाठी दुसऱया व तिसऱ्या अंतिम 
हप्त्याचा निधी (अनुसूचित जाती 
उपयोजना हिस्सा) वितरीत करणेबाबत. 
(केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-२/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०१९ 


संदर्भ:- 


१) शाळेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीआरई-२०००/(२७४०/प्राशि-१, 
दि.१८/०१/२००२ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थस-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 
३) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेश क्रमांक : ७-१/२०१८-1७-१२ (SC), 
दि.०१/०३/२०१९ 
४) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेशा क्रमांक : ७-१/२०१८-1७-१२ (SC), 
दि.२६/०३/२०१९ 
५) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५०/भाग-२, 
दिनांक ३१/०३/२०१९ 
६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२८१९/(३/१९) अर्थसंकल्प, 
दि.३१/०३/२०१९ 
प्रस्तावना: 
समग्र शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे 
प्रमाण (केंद्र : राज्य) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक ०१/०३/२०१९ व दि.२६/०३/२०१९ 
रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र शासनाच्या दुसऱ्या व तिसर्‍या अंतिम हप्त्याचा अनुसूचित जाती उपयोजना 
(SCP) (अनावर्ती) निधी रु.४,०७,६४,०००/- (रु.चार कोटी सात लाख चौसष्ट हजार Had) व 
रु.१२,५९,००,०००/- (रु.बारा कोटी एकोणसाठ लाख फक्‍त) अनुसूचित जाती उपयोजना (SCP) 
(आवर्ती) निधी असा एकूण रुपये १६,६६,६४,०००/- (रुपये सोळा कोटी सहासष्ट लाख चौसष्ट हजार 
फक्‍त) इतका निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केलेला आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत 
जमा झाल्याचे वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने संदर्भ क्र.१६३/अर्थोपाय, दिनांक २८/०३/२०१९ व 
क्र.१७२/अर्थोपाय, दि.२९/०३/२०१९ अन्वये अभिप्राय दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या निधीच्या ४०% 
प्रमाणात राज्य हिस्सा रु.२,७१,७६,०००/- (अनावती)>रु.८,३९,३३,३३३/- (आवर्ती) असा 
रु.११,११,०९,३३३/- इतका येतो. यापैकी संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-२/एस.डी-१ 

(२२०२॥०७६) या लेखाशिर्षाखाली रुपये १०,३३,०३,७१५/- व राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (२२०२३०८३) या 
लेखाशिर्षाखाली रुपये ७,५९,३३,२६८/- असा एकूण रुपये १७,९२,३६,९८३/- इतका निधी वितरीत 
केलेला आहे. उर्वरित निधीपैकी रुपये ९,८५,३६,३५०/- इतका निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध 
करुन देण्यास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच वित्त विभागाने मंजूरी दिलेली आहे. 
यानुषंगाने संदर्भाधिन दिनांक ३१/०३/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुनर्विनियोजनाद्वारे निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी 
विचारात घेऊन महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना रु.९,८५,३६,३५०/- इतका निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन [नर्णय:- निर्णय:- 


समग्र शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षणाकरिता 
रु.९,८५,३६,३५०/- (रुपये नऊ कोटी पंच्याऐंशी लाख छत्तीस हजार dat पन्नास फक्‍त) इतका निधी 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास या आदेशान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र लेखाशिर्ष पुनर्विनियोजनाने वितरीत तरतूद 
उपलब्ध तरतूद 
i २ ३ (ne 
आवती अनावर्ती 
; “मागणी क्र. ई-२, २२०२, | रु.६,३३,६०,२८५/- | रु.५,६०,३५,६९७/- | रु.७३,२४,५८८/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, (०१) 


प्राथमिक शिक्षण, ७८९, अनुसूचित 
जाती उप योजना, (०२) समग्र 
शिक्षा अभियान, (०२) (०१) समग्र 
शिक्षा अभियान (अनुसूचित जाती 
उप योजना) (SCSP) (hs हिस्सा 
६०%), (२२०२ आय ६०१), ३१ 


सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 
२ “मागणी क्र. ई-२, २२०२, | रु.३,५१,७६,०६५/- | रु.३,२५,७९,६६३/- | रु.२५,९६,४०२/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, (०१ 


प्राथमिक शिक्षण, ७८९, अनुसूचित 
जाती उप योजना, (०२) समग्र 
शिक्षा अभियान, (०२) (02) समग्र 
शिक्षा अभियान (अनुसूचित जाती 
उप योजना) (5057) (राज्य हिस्सा 
४०%), (२२०२ आय ५९५), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 


एकूण 


रु.८,८६,१५,३६०/- 


रु.९९,२०,९९०/- 


एकूण 


रु.९,८५,३६,३५०/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-२/एस.डी-१ 

२. उपरोक्त प्रमाणे वितरित करण्यात आलेल्या रकाना क्र. ४ येथील निधीचा खर्च रकाना क्र.२ 
मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातून सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन 
दिलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभागाच्या दि.०२/०४/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता 
होत आहे. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित केलेला निधी उपरोक्त संदर्भाधीन केंद्र शासनाचे 
दि.०१/०३/२०१९ व दि.२६/०३/२०१९ रोजीच्या आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार खर्च करावा. 
तसेच अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावा. 


५. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२/०४/२०१८ च्या शासन परिपत्रकातील 
सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष 
अधिकारी (रोख शाखा), झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" तर सह सचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०२/०४/२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये, वित्त 
विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६३/अर्थोपाय, दिनांक २८/०३/२०१९, 
क्र.१७२/अर्थोपाय, दि.२९/०३/२०१९, अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६३/२०१९/व्यय-५, दि.३१/०३/२०१९ 
व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.9०/विवयो, दि.३०/०३/२०१९ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३३११९२०१५८४२१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Santosh Umeshrao ५0 
S t h U h DN: ॥ Mahi ht School Educati 
ANTOSN UMESN LAO कणा ones san, 
8151ef933f134060b 


Gaikwad की 
(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
३) मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-२/ एस.डी-१ 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
११) सह सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 
) अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, रोख शाखा/ अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय, 
मुंबई 
१४) निवड नस्ती (एस.डी.१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


